शासकीय मुलांचे निरीक्षणगृह, बीड या 
संस्थेसाठी इमारत भाडे मंजुर 
करण्याबाबत..... 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन निर्णय क्र.बालगृ-२०१८/प्र.क.१६३/का ८ 
नवीन प्रशासन भवन, ३ रा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- ५ डिसेंबर, २०१८. 


वाचा : १. आयुकत, म. व बा. विकास आयुक्तालय, पुणे यांचे मबाविआ/बावि/ इमारत भाडे मंजुर /का-५/ 
२०१७-१८/ ३९८१, दि. १४ जून, २०१७ चे पत्र. 
२. कार्यकारी अभियंता ,सार्वजनिक बांधकाम विभाग,बीड यांचे जा.क्र.ताशा-१/ मुल्यांकन/८८०/ 
२६३८ दि.२१ जुन २०१६चे पत्र. 
३. आयुक्त, म. व बा. विकास आयुक्तालय, पुणे यांचे मबाविआ/बावि/ इमारत भाडे मंजुर /का - 
५/ २०१८- १९/५५१०, दि. २१ सप्टेंबर, २०१८ चे पत्र. 


प्रस्तावना:- 


शासकीय मुलांचे निरीक्षणगृह, बीड ही संस्था सौ. सविता जाधव व श्री. लालजी जाधव यांच्या 
इमारतीमध्ये कार्यरत होती. त्या इमारतीचे भाडे दरमहा रू. ३४,०७५/- याप्रमाणे अदा करण्यात येत होते. 
या इमारतीच्या मालकाने दि. २२.६.२०१५ च्या पत्रान्वये इमारतीचे भाडे वेळेवर मिळत नसल्यामुळे इमारत 
एक महिन्याच्या आत रिकामी करून देणेबाबत कळविले होते.त्यानुसार जिल्हा महिला व बाल विकास 
अधिकारी, बीड यांनी त्यांच्या दि. १५.७.२०१५ च्या पत्रान्वये इमारत बदलण्यास अधीक्षक, शासकीय मुलांचे 
निरीक्षणगृह , बीड यांना परवानगी दिली.त्यानंतर अधीक्षक, शासकीय मुलांचे निरीक्षणगृह, बीड व श्री. बबन 
सूर्यभान लांडगे, इमारत मालक, रा.आदर्शा नगर, नगररोड, यांच्यामध्ये दरमहा रू. ६९,७१९/- प्रमाणे 
इमारत भाड्याने घेण्याबाबत नोव्हेंबर २०१५ मध्ये करार करण्यात आला. 

कार्यकारी अभियंता ,सार्वजनिक बांधकाम विभाग,बीड यांनी दि.२१ जुन २०१६ च्या पत्रान्वये सदर 

इमारतीचे भाडे दरमहा रु.६९७१९/- इतके प्रमाणित करुन fess आहे. सदरचे भाडे हे वार्षिक 
नगरपरिषद / ग्रामपंचायत कर, पाणी पुरवठा व वीज इ. सेवा खर्च वगळून ठरविण्यात आळे आहे. तथापि 
वित्त विभाग शासन निर्णय क्र.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम, भाग-२, दिनांक १७.०२.२०१५ 
मधील, उपविभाग-१, अनु.क्र.१०, मुंबई वित्तीय नियम १९५९ अंतर्गत प्रदान वित्तीय अधिकार आणि महाराष्ट्र 
आकस्मिक खर्च नियम-१९६५ मधीळ नियम (क) खालील टीप-१ अन्वये मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे, पुणे, 
पिंपरी-चिंचवड, नागपूर व औरंगाबाद येथील इमारती वगळता, अन्य प्रदेशातील प्रत्येक कार्यालयीन 
इमारतींसाठी प्रति माह रु.५०,०००/- पर्यंत भाडे मंजुरीचे अधिकार, विभाग प्रमुख यांना असल्यामुळे 
शासकीय मुलांचे निरीक्षणगृह, बीड या संस्थेच्या दरमहा रू. ६९,७१९/- इतकी इमारत भाडे मंजुरीस 
मान्यता देण्याबाबतचा प्रस्ताव सदर नस्तीवर विचाराधिन आहे. 
शासन निर्णय:- 

शासकीय मुलांचे निरीक्षणगृह, बीड या संस्थेसाठी या संस्थेसाठी श्री. बबन सुर्यभान लांडगे 
राहणार Beare, नगर रोड, बीड यांच्या मालकीची नगरपरिषद हद्दीतील इमारत नगर परिषद क्र. 
सि.स. ३५ तरफ/गिराम ९१७६ इमारत क्र.१-३-१५६ या इमारतीमधील तळमजला व पहिला मजला असे 
एकूण 442.40 चौरस मीटर इतक्या क्षेत्रफळाची बांधकाम असलेली खाजगी इमारत भाडयाने घेण्याबाबत 


शासन निर्णय क्रमांकः बालगृ-२०१८/प्र.क.१६३/का ८ 


अधीक्षक, शासकीय मुलांचे निरीक्षणगृह, बीड व श्री. बबन सूर्यभान लांडगे, इमारत मालक, रा.आदर्श नगर, 
नगररोड, यांच्यामध्ये झालेल्या करारानुसार दरमहा रू. ६९,७१९/- (अक्षरी रु. एकोणसत्तर हजार सातऱो 
एकोणीस फक्त) इतके इमारत भाडे दि. १.८.२०१५ पासून मंजूर करण्यास या शासन निर्णयान्वये मान्यता 
देण्यात येत आहे. 

२. सदरचा खर्च एकात्मिक बाल संरक्षण योजने अंतर्गत निरीक्षणगृहासाठी दरमहा रु.३५,०००/- व बाल 
कल्याण समिती व बाल न्याय मंडळास प्रत्येकी १०,०००/- या प्रमाणे रु.२०,०००/- असे एकुण ५५,०००/- 
इमारत भाडे लेखाशिर्ष क्रमांक एक्स ०१-,२२३५ सामाजिक सुरक्षा व कल्याण,१०२ ,बाल कल्याण,(१६) 
शासकीय संस्था(१६) (०१) एकात्मिक बाल संरक्षण योजना (२२३५ सी ००९) (केंद्र हिस्सा) (कार्यक्रम) व 
मागणी क्रमांक एक्स ०१-,२२३५ सामाजिक सुरक्षा व कल्याण,१०२ ,बालळ कल्याण,(१६) शासकीय 
संस्था(१६) (०२) एकात्मिक बाल संरक्षण योजना (२२३५ सी ०१८) ( राज्य हिस्सा) (कार्यक्रम), या 
लेखाशिर्षाखाली१४, भाडेपट्टी व कर या बाबीतून सुधारीत निकषानुसार सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षाच्या 
तरतूदीतून भागविण्यात यावा. तसेच उर्वरित रु.१४,७१९/- इतकी रक्‍कम बाल न्याय अधिनियमान्वये 
शासन प्रमाणित गृहे व सुधारगृहे यांचे परिरक्षण करणे (2234-3032) या लेखाशिर्षाखाली १४,भाडेपट्टी व 
कर या बाबीतून सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षाच्या तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 

३. सदर प्रकरणी आयुक्‍त, महिला व बाल विकास विभाग, पुणे यांना आहरण व सवितरण अधिकारी म्हणून 
घोषित करण्यात येत असून त्यांनी सदरचा खर्च नियमानुसारा होईल याची दक्षता घ्यावी. 

४. सदरचा शासन निर्णय, शासन निर्णय वित्त विभाग, क्र.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम, भाग-२, 
दिनांक १७.०४.२०१५ मधील, उपविभाग-१, अनु.क्र.१०, मुंबई वित्तीय नियम १९५९ अंतर्गत प्रदान केलेल्या 
वित्तीय अधिकारानुसार तसेच महाराष्ट्र आकस्मिक खर्च नियम-१९६५ मधील नियम १४७(ख) खालील टीप- 
१ अन्वये प्रशासकिय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 

५. सदर झासन निर्णय शासनाच्या www.maharashira.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध असून त्याचा 
संकेतांक २०१८१२०५१६१९५१७६३० असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून 
काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, शिश 
Shrikant Rangrao %tre-cornonsrrancenonen a 


2.5.4.20=7d6290e8e870a1c46cd 16d3903f765faf7b03d0164 
6947b584aa89c266409a04, cn=Shrikant Rangrao 


Waghmode 011 ही 
(श्रीकांत वाघमोडे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत- 
१) मा.मंत्री (मव बा वि)/ राज्यमंत्री(म व बा वि),यांचे खाजगी सचिव ,मंत्रालय ,मुंबई . 
२) मा. प्रधान सचिव (महिला व बाल विकास )यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
३) आयुक्त , महिला व बाल विकास आयुक्‍तालय,म.रा. पुणे. 
४)महालेखापाल १ व २ महाराष्ट्र राज्य (लेखापरीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता),मुंबई/ नागपूर 
) 
) 
) 


५)संचालक,लेखा व कोषागरे संचाळलनालय,म.रा.मुंबई 
६) उपायुक्‍त (बालविकास) महिला व बाल विकास आयुक्तालय, म.रा.पुणे. 
७)विभागीय उपआयुक्त , महिला व बाळ विकास, औरंगाबाद. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बालगृ-२०१८/प्र.क.१६३/का ८ 


८) अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई 

९) कोषागार अधिकारी बीड 

qo) जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी बीड 

११) कार्यकारी अभियंता ,सार्वजनिक बांधकाम विभाग,बीड 

१२) अधीक्षक, शासकीय मुलांचे निरीक्षणगृह, बीड 

१३) महिला व बाळ विकास विभाग कार्यासन-४ (अर्थसंकल्प) मंत्रालय, मुंबई 
) 
) 


१४) Ud कार्यासने, महिला व बाल विकास विभाग, नवीन प्रशासकीय भवन , मुंबई 
१५) निवड नस्ती का-८ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


